मागणी क्र-१० (अनिवार्य/दत्तमत) 

प्रधान लेखाशिर्ष “9६१०-शासकीय कर्मचारी 
इत्यादींना कर्जे” सन २०२३-२४ मधील तरतूदीचे 
पुनर्विनियोजन 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अग्रिम-२०२४/प्र.क्र.१०४/२०२३/२५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ फेब्रुवारी, २०२४ 
शासन निर्णय :- 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या नियंत्रणाखाली मागणी क्रमांक ए-१० “७६१०-शासकीय कर्मचारी 
इत्यादींना कर्जे” या प्रधान लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ मधील अनिवार्य तरतूदीमधून पुनर्विनियोजन करण्यास 
मान्यता देण्याचे प्रस्तावित आहे. 
सन २०२३-२४ अंतर्गत प्रधान लेखाशिर्ष “७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज” 
(अनिवार्य/दत्तमत) मधील भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांकरिता मोटारवाहने खरेदी अग्रीमे (9६१० १३८८) - 
५५, कर्जे व आगाऊ रकमा मधील बचत एकूण रू.५.६० लाख (अक्षरी रूपये पाच लाख साठ हजार फक्त) सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र - १ मध्ये दर्शविल्यानुसार अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकरिता मोटार वाहन खरेदी 
SAF (७६१० १३९७) - ५५, कर्जे व आगाऊ रकमा या योजनेसाठी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र - २ मध्ये 
दर्शविल्यानुसार पुनर्विनियाजनाने उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.८०/२०२४/व्यय-४, दि.२९.०१.२०२४ नुसार 
दिनांक ०२.०२.२०२४ अन्वये तसेच मा.अपर मुख्य सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी विभाग यांच्या मान्यतेचे 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा साकेतांक क्र २०२४०२१४१२४०५५११०७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
SEEMA BABAN 
JADHAV 


(सी.ब.जाधव) 

सहपत्र-वरील प्रमाणे अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. अपर मुख्य सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. सह सचिव/उप सचिव, व्यय-४, अर्थ-२ व अर्थ-१४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. सह सचिव (भाप्रसे), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. कक्ष अधिकारी, कार्या.-भाप्रसे, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. निवड नस्ती, कार्यासन.- अर्थसं 


विवरणपत्र-१ 
शासन निर्णय क्रमांक : अग्रिम २०२३/प्र.क्र.१०७/२०२३/२५, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०२४. 
मागणी क्रमांक ए-१०, प्रधान लेखाशिर्ष : ७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज, पुनरविनियोजन प्रस्ताव सन २०२३-२४ (वजा) (-) विवरणपत्र अनिवार्य योजना 


शासन निर्णय क्रमांक : अग्रिम २०२३/प्र.क्र.९० र २३/२५, दिनांक ९६ ज्य , २०२४. 
मागणी क्रमांक ए-१०, प्रधान लेखाशिर्ष : ७६१०- शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे, पुनरविनियोजन प्रस्ताव सन २ ४ (अधिक) (4) विवरणपत्र अनिवार्य योजना 


